तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या अखत्यारीतील अस्थायी पदे दि.१.१०.२०१९ 
पासून दि. २९.०२.२०२० पर्यंत चालू 
ठेवण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता -२०१९/(१७९/१९)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ ऑक्टोबर, २०१९. 
संदर्भ:- १) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक मान्यता -२०१९/(५१/१९) तांशि-५, 
दि.०७.०३.२०१९. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६ /प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु.क., 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.५(३)/आस्थायीपदे/पुढे चालू/ 
२०१९/३५४, दिनांक ०७.१०.२०१९. 
प्रस्तावना: 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय 


शैक्षणिक संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३५२७ अस्थायी 


पदे संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये दि.३०-०९-२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने 


मंजूरी दिली होती. संदर्भ क्र. ३ अन्वये संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी सदर 


३५२७ तसेच नव्याने निर्माण झालेली २९ अशी एकुण ३५५६ अस्थायी पदे दि.१.१०.२०१९ पासून 


पुढे चाळू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वांगीण विचार 


करुन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध 


शासकीय शैक्षणिक संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण 


३५५६ पदांना दि.१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाव्दारे 


मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी पदांचा गोषवारा विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 


२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण ” या प्रधानशिर्षाखाळी संबंधित 


उपशिर्षाखालील मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता -२०१९/(१७९/१९)/तांशि-५ 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क. 


दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 


असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 


परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व 


अस्थायी पदांना दिनांक १/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 


देण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारांचा वापर करून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०१९१०१४१७२२३३१६०८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sameer Laxman Dhere 


सोबत: विवरणपत्र-अ Sameer क का cerry 
:- विवरणपत्र-अ 
Maharashtra, OU = Higher and Technical 
E ion D 
Laxman Dhere ete os sosi0 
(समीर ढेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति: 

१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

3) प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ सर्व शासकीय औषधनिर्माणझास्त्र 
महाविद्यालये/ सर्व शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत), 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर) तंत्र शिक्षण 

संचालनालयामार्फत), 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 

७ सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
) 
) 


८) वित्त विभाग (व्यय-५), 
९) निवड नस्ती (तांशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 


अस्थायी पदे दि १.१०.२०१९ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या पदांचे 
संस्थानिहाय विवरणपत्र 


विभागीय कार्यालय, नाशिक 


“प 


g 
र 
8 


op 


op | oP 


विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद 


विभागीय कार्यालय, अमरावती 
विभागीय कार्यालय, नागपूर 


op 


op 


wo 


९ शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 


१० 'शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 


AU 


११ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद 


०< 


१२ शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 


aw) a) 
| | | | | | । | | | | | | 


>> 
K 


१३ |शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव 
Ww शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रप्र 


A 


° 


१५ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नागपर 


१ 


०< 


१८ शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, औरंगाबाद 


डू 
4 
द्‌ 
७ 
८ 

१ 

२ 


Seals ओऔषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, अमरावती 
०|शासकोय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी 


AU 


२१ शासकोय तंत्रनिकेतन, मुंबई 


-“ | av 


२३।॥शासकोय तंत्रनिकेतन, पेण 


६|शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी 


१७ शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड (पदवी) 


AU 


२४ |शासकोय तंत्रनिकेतन, मालवण 


२५ |शासकोय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी 
२६ शासकीय मुद्रण तंत्रसंस्था, मुंबई 


२७ शासकोय तंत्रनिकेतन, पुणे 


wo 


२८ |शासकोय तंत्रनिकेतन, कराड 


AU 


२९ शासकोय तंत्रनिकेतन, कोल्हापर 


३० शासकीय तंत्रनिकेतन, सोलाप्र 


wo 


an 


३१|शासकोय तंत्रनिकेतन, मिरज 
३२|शासकोय दुरशिक्षण तंत्रनिकेतन, पुणे 


२३ महाराष्ट्र राज्य हॉटेल मॅनेजमेंट अँड Het टेक्नॉंलॉजी, पुणे 


२२ शासकोय तंत्रनिकेतन, ठाणे 


a 
rs 
2 
“a 
a 
> व 


) wo AU y vw 


संस्थेचे नांव 

३६ 
र 
३८ 
र 
४ 
डर 
डर 
डर 
डॅड 
त 
श्व 
र 
४८ 
डर 
Ke 
E 
E 
uy 
zm 
48 
© 
uc 
“8 
z 
5 
६२ 
वर्‌ 
ay 
z 
Be 


विवरणपत्र अ 


दुस-यापाळी करीता संस्थेस मंजूर अस्थायी पदे दि १.१०.२०१९ पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी 
देण्यात आलेल्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


संस्थेचे नांव अस्थायी पदांची संख्या 


x 


१|शासकोय तंत्रनिकेतन, मुंबई 
२|शासकोय तंत्रनिकेतन, ठाणे 
३॥।शासकोय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी 
शासकोय तंत्रनिकेतन, पेण 
शासकोय तंत्रनिकेतन, मालबण 
६ शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे 

७ |शासकोय तंत्रनिकेतन, कराड 

८ शासकीय तंत्रनिकेतन, कोल्हापूर 
९ शासकोय तंत्रनिकेतन, सोलापूर 
१०|शासकोय तंत्रनिकेतन, नाशिक 
११|शासकोय तंत्रनिकेतन, जळगांव 


१२ |शासकोय तंत्रनिकेतन, औरंगाबाद 


vw 
ष्‌ 


83) शासकोय तंत्रनिकेतन, नांदेड 

१४ शासकोय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 
१५ |शासकोय तंत्रनिकेतन, अमरावती 
१६| शासकोय तंत्रनिकेतन, नागपूर 
१७|शासकोय तंत्रनिकेतन, ब्रम्हपूरी 
१८|॥शासकोय तंत्रनिकेतन, जालना 
१९|शासकोय तंत्रनिकेतन, अंबड 

२० 
RR 


पु ला शासकोय तंत्रनिकेतन, लातूर 
शासकोय तंत्रनिकेतन, हिंगोली 
एकूण 


E34 
aa 
= 
= 
Es 
= 
4 
a 
as 
|e 
= 
= 
baa 
Ag 
[ 
0. 
बड... 
बिड 


